नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस 
कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याकरिता 
अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, 
नागपूर, येथे करार पद्धतीने नियुक्‍ती 
करणेबाबत- 

श्री. ब्रिगे. संतोष कुमार कुरुप (सेवानिवृत्त) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-२२२२/प्र.क्र.१५८/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई पिन-४०००३२. 


दि. १० जानेवारी २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक 
१७.१२.२०१६. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/२१-ओ/ १९५/ 
अअप्रके/ १३२/२०२१, दिनांक ११.०५.२०२२, ०३.१०.२०२२ व २३.११.२०२२ 
३) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. रागुवि/ 
आस्था-१/ सेवानिवृत्त/ करार-नियुक्‍ती/ २०२२-४९६१, दिनांक २१.१२.२०२२. 
शासन आदेशा.- 


नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याकरिता, पुढील तक्त्यातील 
स्तंभ (२) मध्ये नमूद विषयाच्या नामिकेत समाविष्ट असलेले, स्तंभ (१) मध्ये नमूद सेवानिवृत्त लष्करी 
अधिकारी यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद कामे पार पाडण्यासाठी, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
कालावधीकरिता, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, येथे "प्रशिक्षण प्रमुख" म्हणून, 


पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन, याद्वारे, करार पद्धतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे- 


नाव नामिकेचा विषय कामाचे स्वरूप काम पूर्ण 
करण्यासाठी 
अपेक्षित 
कालावधी 
(१) (2) (3) (3) 
श्री. ब्रिगे. संतोष | नक्षलग्रस्त १) नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस | एकवर्ष 
कुमार कुरुप भागातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे- Anti 
कर्मचाऱ्यांना Naxal Basic Commando Course, River 
विशेष प्रशि 1 11 100. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-२२२२/प्र.क्र.१५८/पोल-१अ 


नाव नामिकेचा विषय कामाचे स्वरूप काम पूर्ण 
करण्यासाठी 
अपेक्षित 
कालावधी 
(१) (२) (३) (४) 
देणे R.V., Room Intervention, SADO, 


CASO, Map Reading, Planning and 
Briefing, Parachute Drill, Patrolling, 
Field Craft Lecture, Night 
Observation, Field Signal, Advance 
Weapon Handling इत्यादी प्रशिक्षण 


देणे. तसेच ए.०.7'८ Course, Small 
Action Team व Basic Commando 
Course . 

2) उक्त प्रशिक्षणाकरिता नियुक्‍त 
नामिकेतील इतर चार अधिकाऱ्यांच्या 
तुकडीचे प्रमुख म्हणून काम पाहणे. 

३) विशेष गुप्तवार्ता सेवा पुरविणे. 

४) वरील कामांव्यतिरिक्‍त, आयुक्त, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, हे 
सोपवतील ती जबाबदारी पार पाडणे. 


अटीव शार्ती. 


१) 


4) 


2. 
परिच्छेद 


करार पद्धतीने नियुक्‍ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासानाच्या कोणत्याही संवर्गात 
सेवा समावेशनाचे/ सामावून घेण्याचे वा नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा 
अधिकार/ हक्क नसेल. 


नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशोष परिस्थितीत कोणत्याही वेळी अशा 
अधिकाऱ्यांच्या करार पद्धतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. 


करार पद्धतीने नियुक्‍त करण्यात आलेली व्यक्‍ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या 
कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेला नसावी. 


करार पद्धतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीने Yass हितसंबंध (Conflict of 
interest) जाहीर करणे आवऱ्यक राहील. 


करार पद्धतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/ 
माहिती व आधारसामग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्‍यक राहील. 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६, याच्या 
द २(इ)(६) यामधीळ तरतुदीनुसार श्री. ब्रिगे. संतोष कुमार कुरुप (सेवानिवृत्त) यांच्या कामाचा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-२२२२/प्र.क्र.१५८/पोल-१अ 


आढावा घेऊन मूल्यमापन करता यावे म्हणून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी तिमाही 
अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६, याच्या 
परिच्छेद ३ मधील तरतूद लक्षात घेता श्री. ब्रिगे.संतोष कुमार कुरुप (सेवानिवृत्त) यांना कोणत्याही 
प्रकारचे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करता येणार नाहीत. 


४. श्री. ब्रिगे. संतोष कुमार कुरुप (सेवानिवृत्त) यांना देय मासिक पारिश्रमिकाची शासन निर्णय, 
सा.प्र. विभाग, क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६, यामधील तरतुदीनुसार 
परिगणना करण्यात यावी. 


५. श्री. ब्रिगे. संतोष कुमार कुरुप (सेवानिवृत्त) यांच्या मासिक पारिश्रमिक व भत्त्यांवर होणारा 
खर्च हा गृह विभाग- मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस, ००, १०१, गुन्हे अन्वेषण व दक्षता (००) 
(00)(08) गुप्तवार्ता विभाग (२०५५०४३५) (अनिवार्य), १३-कार्यालयीन खर्च, या लेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. श्री. ब्रिगे. संतोष कुमार कुरुप (सेवानिवृत्त) यांनी शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र. संकीर्ण- 
२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६, याच्या परिच्छेद २(ओ(४) यामधीळ तरतुदींनुसार 
करार पद्धतीने सेवेकरिता रुजू होण्यापूर्वी "प्रशिक्षण प्रमुख" या पदावर काम करण्यास तयार 
असल्याबाबत व नियुक्‍तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत आयुक्त, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे बंधपत्र/हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 


७. हा शासन आदेशा, हासन निर्णय, सा.प्र. विभाग, क्र. संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दि.१७.१२.२०१६ अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करुन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


८. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११०१४०६४२७२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL #5 
BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-२२२२/प्र.क्र.१५८/पोल-१अ 


४) श्री. ब्रिगे. संतोष कुमार कुरूप (सेवानिवृत्त) [WAR यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्य 
यांच्यायार्फत/ 


प्रत: 
) महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) विशेष पोलीस महासंचालक, नक्षलविरोधी कारवाई, नागपूर. 
) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्काम- नागपूर. 
) निवड फाईल, पोळ-१अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


